सन २०१९-२० चा प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा (PIP) नुसार राज्यातील ३४ मोठी 
रुग्णालये व ६ जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये 
रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणाली (HMS) अंतर्गत 
ई-सुश्रुत संगणकीय कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी 
प्रगत संगणक विकास केंद्र (C-DAC), नवी दिल्ली 
यांच्या मार्फत करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७, 
दिनांक १८.०९.२०१९. 
२. आयुक्त, आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/ कक्ष-३/ई-श्ुश्रुत प्रणाली/ प्र.मान्यता/ CDAC/ ४७७९-८०/ २०, दिनांक 
०७.०७.२०२० व दिनांक १०.०७.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील रुग्णालयीन कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी ई शुश्रुत हा प्रकल्प 
जिल्हा रुग्णालय, रायगड व विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक या दोन रुग्णालयांमध्ये 
प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आला आहे.त्या अनुषंगाने या प्रकल्पाचा विस्तार राज्यातील ३४ 
रुग्णालयात करण्याच्या दृष्टीने उपरोक्‍त क्र.१ येथील दिनांक १८.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
ई सुश्रुत संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी ई निविदा पद्धतीने बाह्य पुरवठादाराची 
नेमणूक करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.तथापि उपरोक्त क्र. १ येथील दिनांक 
०७.०७.२०२० च्या पत्रान्वये आयुक्‍त,आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी ई-शुश्रुत कार्यप्रणाळीची अंमलबजावणी प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), 
नवी दिल्ली यांच्या मार्फत करणे व यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत 
शासनास प्रस्ताव सादर Hot होता. तसेच उपरोक्त दिनांक १०.०७.२०२० च्या पत्रान्वये 
आयुक्तांनी असे निदर्शनास आणले आहे कि, दिनांक १८.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती. परंतु सदर निविदेस 
प्रतिसाद न मिळाल्याने ती रद्द करण्यात आली असून सदर झासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


प्रशासकीय मान्यतेची विहित मुदत संपुष्टात आळी आहे. सबब, आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार ई 
सुश्रुत संगणक प्रणाली अंमळबजावणी करण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त क्र.१ येथील दिनांक १८.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ई सुश्रुत संगणकीय 
प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी ई निविदा पद्धतीने बाह्य पुरवठादाराची नेमणूक करण्यास देण्यात 
आलेली प्रशासकीय मान्यतेचा विहित कालावधी संपुष्टात आला आहे. 


०२. रुग्णालयीन कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी “ई-सुश्रुत” हा प्रकल्प जिल्हा 
रुग्णालय, रायगड व विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय,नाशिक या दोन रुग्णालयांमध्ये प्रायोगिक 
तत्वावर यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे. सदर प्रणाली प्रगत संगणन विकास केंद्र (७- 
[)/७),नवी दिल्ली यांनी विकसित व कार्यान्वित केळी आहे. सदर प्रकल्प यडठास्वीपणे सुरु असल्याने 
या प्रकल्पाचा विस्तार राज्यातील ३४ मोठ्या रुग्णालयात व सहा जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य 
संस्थांमध्ये करण्याच्या केंद्र शासनाच्या सूचना विचारात घेऊन हा प्रकल्प प्रगत संगणन विकास 
es (C-DAC), नवी दिल्ली यांच्या मार्फत सोबतच्या परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केळेळी ३४ मोठी 
रुग्णालये व परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केलेल्या रायगड,पुणे नाशिक,औरंगाबाद,नाशिक अमरावती व 
भंडारा या सहा जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थामध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०३. सदर कार्यक्रम सहा वर्षे कालावधीत पूर्ण करावयाचा असल्यामुळे त्यासाठी अपेक्षित असलेल्या 
रु.१४३४.७९ लक्ष एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे..या साठी होणारा खर्च प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा २०१६-१७ व २०१९-२० मधीळ FMR Code अनुक्रमे 8.१५.३.४.१ व 
१७.६ मधील एकूण उपलब्ध व वचनबद्ध ठेवलेल्या अनुदान रु.२७७०.०० लक्ष यामधून भागविण्यात 
यावा. 


०४. सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या वर्षासाठी लागणारा अंदाजित खर्च रु. १,५५,०५,०००/- इतका 
तर पुढील सहा वर्षासाठी येणारा अंदाजित खर्च रु.९,३०,३०,०००/- एवढा आहे. या बाबतचा 
बाबानिहाय व वर्षनिहाय तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे.:- 

1. CDAC Manpower 


Sr. | Type of Manpower CDAC Rate (Exclusive Tax) 
Experience Rate/ Man/Month | Rate/Man/Yearly 
(In Rs.) (In Rs.) 
1 Project Manager 7-9 Years 250000 3000000 
2 Project Engineer 1-2 Years 70000 840000 
3 Data Analyst 2-3 Years 110000 1320000 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


Sr. | Type of Manpower CDAC Rate (Exclusive Tax) 
Experience Rate/ Man/Month | Rate/Man/Yearly 
(In Rs.) (In Rs.) 
4 Developer 2-3 Years 100000 1200000 
5 Tester 1-2 Years 70000 840000 
[6 | Project Incharge 3-5 Years 120000 1440000 
7 Project Executive 1-2 Years 75000 900000 
al Application Administrator 2-5 Years 110000 1320000 
ae Database Administrator 2-5 Years 110000 1320000 
Total 1015000 12180000 
2. Hosting 
Sheet for Server Infrastructure of E-Hospital 
Sr. Items (Descriptions) Qty. CDAC Cloud Charges (Exclusive Tax) 
Unit Rate per Total Annual Charges 
(In Rs.) (In Rs.) 
1 Database Server with OS (20 | 2 482000 964000 
Core.56. GB RAM, 900 GB 
HDD) 
2 Application Server with OS | 2 429000 858000 
(20 Core, 40 GB RAM, 800 
GB HDD) 
3 Reporting & FTP Server with | 1 299000 299000 
OS (10 Core, 16 GB RAM, 
800 GB HDD 
4 Backup Services (For 2600 | 1 312000 312000 
GB) 
5 Load Balancing Services 1 60000 60000 
[6 | Internet Bandwidth (Mbps) 16 10000 160000 
। Pastgress Enterprises DH | 16 42000 672000 
(PPEE-3 Years Subcription 
and Support License) per 
core/ CPU basis for 16 core/ 
CPU 
Total i 1634000 3325000 
Grand Total (1 + 2) 2649000 15505000 
Group No. | Modules Modules can be make functional 
Gl Registration To be made functional with existing H.R. 
Emergency 
ADT 
Billing 
Enquiry 
G2 Investigation 
Pharmacy 
Stores 
Out Patient Management 
Blood Bank 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


Group No. | Modules Modules can be make functional 


OPD Service Area 


G3 


Management Information 
In Patient Management 
MRD 

OT 


G4 


Bio Medical Waste 
Transportation 

Diet & Kitchen 

Linen & Laundry 

BMED (Biomedical equip 
Interface) 


वरील तक्त्यातील Hosting साठीची प्रस्तावित रक्‍कम ही ३४ रुग्णालयांकरिता असून जशी 


रुग्णालयात ई-सुश्रुत प्रणाली कार्यान्वित (GO LIVE) करण्यात येतील त्याप्रमाणे Hosting चे शुल्क 


आकारण्यात येतील. तसेच राज्यातील सहा जिल्ह्यातील ७२० आरोग्य संस्थासाठी लागणारे 
Hosting साठीचे खर्च आरोग्य संस्था GO LIVE झाल्यावर आकारण्यात येतील.या संदर्भात NHM 
IT Cell PSA प्रमाणके ठरविण्यात यावीत. 


०५. सदर प्रशासकीय मान्यता ही पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१, 


षु प 


सदर प्रकल्प विहित ६ वर्षाच्या कालावधीत कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण केला जाईल व 
यशस्वीपणे राबविण्यात येईल याची कार्यक्रम प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 


. सदरहू बाबीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafrdst (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान खरेदी धोरणाशी सुसंगत असावा. सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने 
तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या 
बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम 
प्रमुखांची राहिल. 


. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा २०१६-१७ व २०१९-२० 


मधील FMR Code अनुक्रमे 8.१५.३.४.१ व १७.६ मधील एकूण उपलब्ध व वचनबद्ध 
ठेवलेल्या अनुदान रु.२७७०.०० लक्ष इतक्या अनुदानाच्या विहित मर्यादेतच या वरील खर्च 
भागविण्यात यावा. सदरची बाब प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची 
दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


. FMR १७.६मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपरोक्‍त सहा जिल्ह्यात ई सुश्रुत च्या अंमलबजावणीचा 


सविस्तर आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात यावा. 
ई-सुश्रुत प्रणाळीची अंमलबजावणी तुकड्या तुकड्याम घ्ये (Fragmented manner) न 
करता त्याचे सेवासातत्य राखण्याच्या दृष्टीने या प्रणालीचे सद्या कार्यान्वित असलेल्या अन्य 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


उपयोजने/प्रणाली Gat कि, DVDMS, MCTS व अन्य माहिती तंत्रज्ञान आधारित 
उपयोजने यांच्याबरोबर एकात्मतीकरण व सेवा सातत्य साधले जाईल याची योग्य ती दक्षता 
प्रकल्प आखणी व अंमलबजावणीच्या सर्व टप्प्यांवर घेण्यात यावी. (It may be integrated 
with other applications such DVDMS, MCTS and other IT applications for 


continuum of care.) 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ५ येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त आरोग्यसेवा तथा अभियान 
संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई व सम्बन्धित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय,दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-२ मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे,किरकोळ साधन सामुग्री आणि उपक्रम 
संच विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१२३८१९७५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Varsha 1 apd 
Munjaji  Seeteert 
Bharose ण 
(वर्षा भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

३. संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 

४. अतिरिक्त Cash, eI कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 

५. सर्व सहसंचालक ( आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

७. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९. निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-७. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


परिशिष्ट-१ 


List of Hospitals for E-Hospital Project 


oo No. Circle No. of Hospitals | Name of Hospitals 
it Central Hospital Ulhasnagar-3 
2 Thane 3 GH Mira Bhaynder 
3 Mental Hospital, Thane 
4 Dist Hospital Nashik 
5 GH Malegaon 
6 4 Nashik 5 Dist Hospital Ahemadnagar 
7 Dist. Hospital Dhule 
[eee — | Dist Hospital Nandurbar 
| 9 Dist Hospital Pune 
10 Pune 3 Dist Hospital Satara 
11 Mental Hospital, Pune 
12 District Hospital Sindhudurg 
13 Dist Hospital Ratnagiri 
14 ण्याचा ? GH ead : 
15 Mental Hosp. Ratnagiri 
16 Dist Hospital Aurangabad 
17 कक ह 4 Dit Hospi Parbhani 
18 Dist Hospital Jalna 
19 Dist Hospital Hingoli 
20 Dist Hospital Beed 
21 Latur 3 Dist Hospital Osmanabad 
22, Dist Hospital Nanded 
23 Dist Hospital Amrawati 
24 Women Hospital, Amaravati 
25 R RHospital Amaravati 
26 Akola I Dist Hospital Buldhana 
27 GH Khamgaon 
28 Dist Hospital Washim 
29 Women Hospital, Akola 
30 Dist Hospital Bhandara 
31 Dist Hospital Wardha 
32 Nagpur 5 Dist Hospital Gadchiroli 
33 W Hospital, Daga , Nagpur 
34 Mental Hospital, Nagpur 


परिशिष्ट-२ 


शिका आ Institute Type शिडा गा of Inst. 
PHC 52 
HWC-SC [10 
Raigad ius 119 
SDH 50 4 
SDH 100 1 
DH 1 
Dist. Total 67 
PHC 106 
HWC-SC 15 
RH 21 
SDH 50 4 
Nashik SDH 100 2 
WH 1 
DH 1 
GH 1 
RRH 1 
Dist. Total 152 
PHC 58 
HWC-SC 46 
RH 10 
Amaravati seal : 
SDH 100 1 
RRH 1 
DH 1 
WH 1 
Dist. Total 121 
PHC 50 
HWC-SC [10 
Aurangabad ba = 
SDH 50 2 
SDH 100 
DH 1 
Dist. Total ee ee 
PHC 33 
HWC-SC 115 
Bhandara = i 
SDH 50 
SDH 100 1 
DH 1 
Dist. Total 158 
PHC 199 | 
HWC-SC 33 
RH 19 
Pune SDH 50 
SDH 100 2 
WH 
DH 1 
Dist. Total 158 
Grand Total 720 


